एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत आधार 
नोंदणी करण्यासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
कार्यालयास आधार नोंदणी साहित्य संच खरेदी 
करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. एबावि-२०१८/प्र.क्र. ४०९/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १८ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ :- (१ महिला व बाळ विकास विभाग, शा.नि. क्र.एबावि-२००७/प्र.क्र.३४८/का.६ 
दिनांक ३० जून , २०१८ 
(2) महिला व बाल विकास विभाग केंद्र शासनाचे पत्र क्र.5.९०.00-१४/८/२०१७- 
CD.Il, दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ 
(३) महिला व बाळ विकास विभाग,शा.नि. क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.४०९/का.६ 
दिनांक ६ डिसेंबर , २०१८ 
शासन निर्णय :- 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेची सुरुवात सन १९७५ 
पासून महाराष्ट्र राज्यात झाली. क्रमाक्रमाने योजनेच्या प्रकल्प संख्येत वाढ होऊन राज्यातील विविध नागरी, 
ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रात प्रकल्प कार्यन्वीत करण्यात आळेळे आहेत. या योजनेअंतर्गत अंगणवाडीच्या 
माध्यमातून बालके, गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता यांना ६ महत्त्वाच्या सेवा उदा. लसीकरण, पूर्व प्राथमिक 
शिक्षण, पुरक पोषण आहार, संदर्भ सेवा, आरोग्य तपासणी, १५ ते ४५ वयोगटातील स्त्रियांना आरोग्य व पोषण 
विषयक शिक्षण, इत्यादीचा सेवा पुरविण्यात येतात. 


2. केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाचे संदर्भाधिन दिनांक 30 डिसेंबर २०१७ च्या पत्रानुसार 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी केंद्रामधील ० ते ५ वर्षे वयाची बालके व ५ वर्षापासून 
पुढील सर्व बालकांची तसेच महिला व बाल विकास विभागाच्या DBT व्दारे लाभ द्यावयाच्या सर्व योजनेतील 
लाभार्थ्यांची आधार नोंदणी करण्याकरिता आधार नोंदणी साहित्य संच प्रत्येक बाल विकास प्रकल्प कार्यालयास 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत कळविले आहे . त्यानुसार आधार नोंदणी साहित्य संच देण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
निधी केंद्र ६०% व राज्य ४०% याप्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. राज्यात ५५३ बाल विकास 
प्रकल्प कार्यालये असून प्रत्येक प्रकल्प कार्यालयास प्रती प्रकल्प ३ याप्रमाणे आधार नोंदणी संच उपलब्ध करुन 
देण्यास दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे त्याचा तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र बाब प्रत्येक आधार नोंदणी रक्‍कम केद्र लेखाशिर्ष राज्य लेखाशिर्ष | 
संचामध्ये समाविष्ट साहित्य ६०% ४०% 
| अंगणवाडी मधील | १ संगणक «(eC | (प्रति संच २२३६२०६६ । २२३६२०७५ 
लाभार्थी तसेच या | लॅपटॉप/ टॅबळेट- (बाल | रुपये १,५०,०००/-) 
विभागाच्या सर्व DBT | आधार नोंदणीसाठी) (रुपये एक लाख 
योजनेमधील लाभार्थी | १ स्कॅनर, १ प्रिंटर पन्नास हजार 


यांची आधार नोंदणी | १ स्लॅप फिंगर प्रिंट स्कॅणर, | मर्यादेत) 
करण्यासाठी आधार । १ डोळयाचे स्कॅन करण्याचा 
नोंदणी संच उपलब्ध | स्कॅनर 

करुन देणे. १ GPS डिव्हाईस 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र. ४०९/का.६ 


३. माहे डिसेंबर-२०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्पित Hoan खालीलप्रमाणे योजनेचा 
निधी रुपये २४८८.५० लाख खर्च करण्यास आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना,नवी मुंबई 
यांना शासन मंजूरी देत आहे. 

सदर निधी सन २०१७-१८ मध्ये केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेला असल्यामुळे तो सन 
२०१८-१९ मध्ये खर्च करण्यास केंद्र शासनाकडून निधी Revalide करुन घेण्याची कार्यवाही 
आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांनी करुन नंतरच निधी खर्च करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


(रुपये लाखात) 


अ.क्र. | लेखाशिर्ष मंजूर तरतुद या झासन निर्णयान्वये 
वितरीत तरतुद 
१ २२३६२०६६ | ३१-सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर- रु.०.० 
(केंद्र ६०%) ।५०- इतर खर्च- रु.१४९३.०१ रु.१४९३.१० 
रुपये १४९३.१० 
Q 22382004 । ३१-सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर- B.0.0 रु.९९५.४० 
(राज्य ४०%) ।५०- इतर खर्च- रु.९९५.३९ 
रुपये ९९५.४० 
एकुण रु.२४८८.५० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११९१६०२१५५७३० असा आहे. हा STS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


De 132, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c3eb5fe 1855¢5793924cf2a352b44266d360de02a2494e1 


Lalsing 
R a mM C h a n d fa G uJ a | sano ss oe मकन बकवा 714a015f521cb28fd22 


2019.01.21 17:40:52 +05'30' 


(ला.रा. गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव,राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता,विधानसभा/विधानपरिषद,विधानभवन,मुंबई 
४. मा.मंत्री/राज्यमंत्री (महिला व बाल विकास) ,मंत्रालय,मुंबई 
५. सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री , मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव ,महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मुंबई 
७. प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 
८. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र. ४०९/का.६ 


९. अपर मुख्य सचिव ( नियोजन) ,नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१०. प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

११. प्रधान सचिव (मा.तं) ,माहिती तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१२. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१३. सचिव,ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१४. महासंचालक (युआयडी),आधार कार्यालय,मुंबई 

१५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१६. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१७. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य,नवी मुंबई 

१८.आयुक्‍त,महिला व बाल विकास ,पुणे 

१९. सर्व जिल्हाधिकारी 

२०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

२१. सर्व विभागीय उप arya Aor व बाल विकास विभाग 

22. सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी ( जिल्हा परिषद) 

23. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रमीण/नागरी/आदिवासी प्रकल्प) 

२४. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

२५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

२६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२७. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

2¢. Hat अधिकारी (का.४ महिला व बाल विकास विभाग मंत्रालय त्यांना कळविण्यात येते की,त्यांनी 
BDS वर निधी वितरीत करावा. 

२९. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


